RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ५, अंक ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ / अग्रहायण ११-२७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


जिल्हा परिषद, धुळे 

अधिसूचना 


क्रमांक साप्रवि / प्रशासन / ५०२/ २०१ ९ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२, पोट -कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती 
( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम, १९ ६४ मधील नियम ( ६ ) अन्वये मी , वान्मथी सी . ( भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद , धुळे याद्वारे जाहीर करते की , धुळे जिल्हा परिषदेचा सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवालांस धुळे जिल्हा परिषदेच्या 
मा . प्रशासक यांच्या सभेतील ठराव क्रमांक ३४, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये मंजुरी दिली असून वरील नियमातील नियम (९ ) अन्वये सदरच्या 
अहवालास स्वीकृती संबंधी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


धुळे , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


वान्मथी सी ., 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, धुळे . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 
THE MOTOR ACCIDENT CLAIM TRIBUNAL, (AUXI.) ADDL . DISTRICT COURT, 

AT : LIMBDI, DIST . SURENDRANAGAR . 


9 


M.A.C.M.A., No. 2/2017 
Date fixed on 18th December 2019 . 


BABUBHAI CHIKABHAIKOLI PATEL 
At Untadi, Ta . Limbdi, Dist. Surendranagar. 


... Applicant, 


v / s . 


( 1) VIJAYBHAI SHIVAJI JADAV 

Aged : 26 , Occupation : Driving, 
By Religious : Hindu , 

At Jaykheda , Ta . Satana, Dist. Nashik . 
(2 ) SAJID AKHATAR MOHAD SAHIM 

House No. 644 , Islampura , 
Malegaon , Nashik . 


... Opponent 


Notice 


Whereas the applicanthas filed delay condon application U / s. 5 ofLimitation Act, in this Tribunal for 
filing of restoration application . Hence, this Public Noticed issued by the Tribunal against Opponent No. 1 
and 2. You are therefore hereby informed to remain present in this tribunalon dated 18th December 2019 
at 10-30 A.M. for filing your reply of the said application . 

You are hereby given this notice that if you will not remaine present on the above said date , the 
matter will be heard and decided in your absence . 

Given under myhand and the Seal of the Court, this date 26th day of November 2019 . 


By Order, 


J. P. MEHTA , 

Registrar, 
Addl. District Court, Limbdi. 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८ , २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
महापारेषण 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्रमांक एमएसईटीसीएल /सीओ/ पी अँड एस / स्कीम-१ / पी.एन./ ९१५ -९ 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र . ३१२ /उर्जा/ ४, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील 
विजेचे पारेषण, वितरण अगर महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण 
कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना 
वीज पुरवठा करण्यासाठी, तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था/विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे : 

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात १३२/३३ के.व्ही. बाभुळगाव उपकेंद्र उभारणे. (i) २२० के.व्ही. धामणगाव उपकेंद्रामध्ये, १३२ के.व्ही. 
स्तर उभारणे, (ii) २२० के.व्ही. धामणगाव उपकेंद्रामध्ये १०० एम.व्ही.ए., २२०/१३२ के.व्ही. रोहित्र उभारणे-२ नं ., (iii) २२० के.व्ही. 
धामणगाव उपकेंद्रापासून १३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनी उभारणे-२७ कि.मी. , (iv ) २५ एम.व्ही.ए., १३२/३३ के.व्ही. रोहित्र बे सह 
उभारणे-२ नं ., (v) ३३ के.व्ही . आऊटलेट्स उभारणे-४ नं ., (vi) ३३ के.व्ही., १ x ५ एम.व्ही.ए.आर. संधारीत्र बँक उभारणे 
( भविष्यासाठी )-१ नं . या योजनेचा अंदजित खर्च रु. ८४६५.८६ लाख इतका आहे. 

( २ ) अहमदनगर जिल्ह्यात २२०/१३२/३३ के.व्ही. सुपा (एम.आय.डी.सी. ) उपकेंद्र उभारणे , ( i) २२० के.व्ही. अहमदनगर 
भोसे वाहिनीच्या एका पथावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे -१८ कि.मी., (ii) नियोजित १३२ के.व्ही. वडजिरे- सुपा द्विपथ वाहिनीच्या 
एका पथावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे -१५ कि.मी., (iii ) १३२ के.व्ही. सुपा-शिरुर एकपथ वाहिनीवर लिलो पद्धतीने वाहिनी 
उभारणे-३ कि.मी., (iv) १०० एम.व्ही.ए., २२०/१३२ के.व्ही. रोहित्र उभारणे -२ नं ., (v ) २५ एम.व्ही.ए., २२०/३३ के.व्ही. रोहित्र 
उभारणे -२ नं ., ( vi ) २२० के.व्ही. वाहिनी बे-२ नं आणि १३२ के.व्ही . वाहिनी बे-४ नं . उभारणे, ( vii ) ३३ के.व्ही. आऊटलेट्स 
उभारणे -८ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ११९०७.५० लाख इतका आहे . 

( ३ ) धुळे जिल्ह्यात १३२ के.व्ही. साक्री उपकेंद्रासाठी, १३२ के.व्ही. शिवाजीनगर- धुळे वाहिनीवर लीलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे . 
(i) १३२ के.व्ही . साक्री उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. शिवाजीनगर- धुळे वाहिनीवर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे -४ कि.मी., (ii) १३२ 
के.व्ही. साक्री उपकेंद्रासाठी, १३२ के.व्ही. वाहिनी बे उभारणे-२ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु. ७४३.३३ लाख इतका आहे . 

( ४) अहमदनगर जिल्ह्यात १३२ के.व्ही. अहमदनगर एम.आय.डी.सी- निंबळक TSS वाहिनी उभारणे. (i) अस्तित्वात असलेल्या 
मार्गिका / ROW चा वापर करून, १३२ के.व्ही. सोनेवाडी- अहमदनगर ( एमआयडीसी) एकेरी वाहिनीच्या लिलो पॉईंट ( लोकेशन 
नं . ३९ ) पासून अहमदनगर ( एमआयडीसी) उपकेंद्रापर्यंतचे-१३२ के.व्ही . सोनेवाडी- अहमदनगर दुहेरी वाहिनीमध्ये रुपांतर करणे 
३.२५ ९ कि.मी., (ii) निंबळक TSS पासून अस्तित्वात असलेल्या १३२ के.व्ही . सोनेवाडी- अहमदनगर ( एमआयडीसी) मनोऱ्यावर 
लिलो पॉईंट ( लोकेशन नं . ३९ ) पर्यंत -१३२ के.व्ही. द्विपथ मनोऱ्यावर एकपथ वाहिनी उभारणे-२.१६ कि.मी. , (iii ) १३२ के.व्ही . निंबळक 
TSS - २२० के.व्ही . सोनेवाडी वर दूसरे सर्किट स्ट्रिंगिंग करणे-१३२ के.व्ही . निंबळक TSS पासून -१ कि.मी. पर्यंत , (iv) १३२ 
के.व्ही . निंबळक TSS साठी, १३२ के.व्ही . वाहिनी बे उभारणे -१ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु. ७५५.३५ लाख इतका आहे . 

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( प्रकल्प योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला, प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१९, बांद्रा -कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


रविंद्र चव्हाण , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


४ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
महापारेषण 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्रमांक एमएसईटीसीएल / सीओ/ पी अँड एस / स्कीम-३/ पी.एन . ०९ ०८८ 
विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र . ३१२/ ऊर्जा/ ४, दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ 
( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली नमूद 

केल्याप्रमाणे 
अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे डी.डी.एफ. अंतर्गत काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित 
योजनेतील विजेचे पारेषण, वितरण अगर महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता 
पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 

खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्याकरिता व नवीन ग्राहकांना वीजपुरवठा 
करण्यासाठी, तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे : 

( १) सांगली जिल्ह्यातील ११० के.व्ही . विश्रामबाग- बोरगाव एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्याचे १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्यावर रुपांतर करणे . (i) ११० के.व्ही . विश्रामबाग उपकेंद्र ते ११० के.व्ही. बोरगाव उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . एकेरी वाहिनी 
दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -४१ कि.मी. (ii) अस्तित्वात असलेल्या ११० के.व्ही. विश्रामबाग उपकेंद्र ते ११० के.व्ही. बोरगाव उपकेंद्रापर्यंत 
११० के.व्ही. एकेरी वाहिनी एकेरी पथावरून काढून टाकणे -४१ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये २,३२५.६० लाख इतका 
आहे . 

( २) बुलढाणा आणि जालना जिल्ह्यातील १३२ के.व्ही . देऊळगावराजा उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही . जाफराबाद उपकेंद्रापर्यंत १३२ 
के.व्ही . एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -२४.८३७ कि.मी. (i) १३२ के.व्ही. देऊळगावराजा उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. जाफराबाद 
उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -२२.५८२ कि.मी. (ii) १३२ के.व्ही. देऊळगावराजा उपकेंद्राच्या 
बाजूस व १३२ के.व्ही . जाफराबाद उपकेंद्राच्या बाजूस १३२ के.व्ही . एकेरी वाहिनी बहुपथ मनोऱ्यावर उभारणे -२.२५५ कि.मी. 
( iii) १३२ के.व्ही. वाहिनी बे पी.एल.सी.सी. उपकरणासहित उभारणे -०२ नं. या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये १,७४१.३० लाख 
इतका आहे . 

( ३) अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर -बाभळेश्वर एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्याचे दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर रुपांतर करणे . 
(i) संगमनेर -बाभळेश्वर एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्याचे दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर रुपांतर करणे -३३ कि.मी. (ii ) अस्तित्वात 
असलेली १३२ के.व्ही . संगमनेर-बाभळेश्वर एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्यावर काढून टाकणे. (iii) १३२ के.व्ही. वाहिनी बे -०२ नं . 
या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये २, ९९ १.३५ लाख इतका आहे. 

( ४ ) अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील १३२ के.व्ही. मूर्तिजापूर उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. कारंजा उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . 
एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे . (i) १३२ के.व्ही. मूर्तीजापूर उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. कारंजा उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी 
वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -३८.६५ ९ कि.मी. ( ii) मूर्तीजापूर उपकेंद्र ते कारंजा उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . एकेरी वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्यावर उभारणे -३७.८०७ कि.मी. (iii) १३२ के.व्ही. मूर्तीजापूर उपकेंद्राच्या बाजूस १३२ के.व्ही . एकेरी वाहिनी बहुपथ मनोऱ्यावर 
उभारणे -०.८५२ कि.मी. (iv ) १३२ के.व्ही . वाहिनी बे पी.एल.सी.सी. उपकरणासहित उभारणे -०२ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च 
रुपये २,४१ ९.४८ लाख इतका आहे . 

( ५ ) ठाणे जिल्ह्यातील २२० के.व्ही. जांभुळ उपकेंद्रासाठी १०० के.व्ही. अंबरनाथ - मोहोने वाहिनीवर लिलो पद्धतीने वाहिनी 
उभारणे -५ कि.मी. (i) १०० के. व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -४ कि.मी. (ii) भूमीगत केबल -१ कि.मी. (iii) १०० 
के.व्ही. वाहिनी बे -०२ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये २,९ ०१.३१ लाख इतका आहे . 

( ६ ) मे. GWEL येथे २ x ३०० एम.डब्ल्यू. थर्मल पॉवर प्लांटमधून २०० एम.डल्ब्यू. विजेच्या निष्कासन व्यवस्थेसाठी ४०० / 
२२० के.व्ही. स्विचयार्ड उभारणे. (i) ३ x १०५ एम.व्ही.ए. ४००/२२० के.व्ही. आय.सी.टी. एक स्पेअर आय.सी.टी. १०५ एम.व्ही.ए. 
एच.व्ही. आणि एल.व्ही. बे सहित स्थापित करणे . ( ii) ४०० के.व्ही. पी.टी. बे काढून टाकणे व शिफ्टींग करणे . (iii) २२० के.व्ही. 
वाहिनी बे -२ नं . आणि टी.बी.सी. बे –१ नं . २२० के.व्ही. स्विचयार्डमध्ये २ बस सिस्टिम सहित उभारणे. (iv) २२० के.व्ही. GWEL 
ते २२० के.व्ही. साई वर्धा (SWPGL ) उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. भूमिगत केबल टाकणे -३.५ कि.मी. (v) मे . SWPGL येथे 
२२० के.व्ही. स्विचयार्ड उभारणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये १३,४२०.२४ लाख इतका आहे . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 
( ७ ) पालघर जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. दापचेरी उपकेंद्र उभारणे. (i) २२०/१३२ के.व्ही. बोईसर- || उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. 
प्रस्तावित दापचेरी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे -४५ कि.मी. (ii ) २५ एम.व्ही.ए. १३२/३३ के.व्ही. रोहित्र बे 
सह उभारणे -०२ नं . (iii ) १३२ के.व्ही. वाहिनी बे –०४ नं . (iv) ३३ के.व्ही. आऊटलेटस् -०४ नं . ( v) ३३ के.व्ही. २ x ५ 
एम.व्ही.आर. कपॅसिटर बँक -०१ नं . या योजनेचा अंदाजित खर्च रुपये १३,२८ ९.३५ लाख इतका आहे . 

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितेच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे. याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना-III ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, 
प्लॉट नं . सी -१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१९ . 


रविंद्र चव्हाण, 
संचालक ( प्रकल्प) . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय 

जळगाव विभाग , जळगाव 
चौकशीची जाहीर नोटीस 


क्रमांक DYCC / ४२४१/ २०१ ९ 


( सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , सन १ ९ ५० कलम ७ ९- ओओ) 


अर्ज क्रमांक १७८१/२०१८ ( एफ -२ ९ ३ ९ ) 


सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था : आदर्श शैक्षणिक ग्रामीण विकास मंडळ , सायगाव , ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव 
या न्यासासंबंधी नथ्थु भिका चौधरी , रा . सायगाव याने न्यासाच्या परिशिष्ट एकची पुनर्रचना करणेसाठी 

कलम ७ ९- ओओ अन्वये भरलेला नमुना. 


ज्याअर्थी, नथ्थु भिका चौधरी, रा. सायगाव यांनी आदर्श शैक्षणिक ग्रामीण विकास मंडळ , सायगाव , ता . चाळीसगाव, पी.टी.आर. 
नं . एफ -२ ९ ३ ९ / जळगाव या न्यासाचे संबंधीत केलेला अर्ज, या न्यासाचे संबंधीत लोकांना या जाहीर नोटीसीने कळविण्यात येते की , धर्मादाय 
उप आयुक्त , जळगाव विभाग , जळगाव यांचेकडे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९ ५० चे कलम ७ ९- ओओ अन्वये 
न्यासाच्या परिशिष्ट एकची पुनर्रचना करणेसाठी या कार्यालयाकडे अर्ज सादर केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, तमाम जनतेस या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , वरील न्यासाचे विश्वस्त नेमणुकीसंदर्भात कोणाचीही हरकत 
असल्यास सदर हरकत मे. धर्मादाय उप आयुक्त, जळगाव विभाग, जळगाव यांचे कोर्टात सदरची नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत या कार्यालयात नोंदवाव्यात किंवा या कार्यालयाचे वरील पत्त्यावर मिळेल अशारीतीने टपालाने पाठवाव्यात . सदर मुदतीत कोणाचीही 
हरकत न आल्यास अथवा प्राप्त न झाल्यास मुदतीनंतर आलेल्या हरकतीचा विचार केला जाणार नाही. सदर अर्जाची चौकशी / सुनावणी 
पूर्ण करण्यात येऊन निर्णय दिला जाईल याची नोंद घ्यावी. कळावे ही चौकशीची जाहीर नोटीस. 

आज दिनांक २७ माहे ११ सन २०१ ९ रोजी माझ्या सहीनिशी व मा . उप धर्मादाय आयुक्त , जळगाव यांचे शिक्क्यानिशी दिली. 


वि . ना . तायडे , 
अधीक्षक ( न्याय शाखा ) , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

जळगाव विभाग , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 


Sr. No. M - 19107 


NSE CLEARING LIMITED 


( Formerly known as National Securities Clearing Corporation Limited ) 


The draft amendments to NCL Byelaws (Capital Market segment) and NCL Byelaws (Futures and 
Options segment) as given hereunder are published for criticism in accordance with the provisions of 
section 23 of the General Clauses Act, 1897 in the Official Gazette of State of Maharashtra . Any 
person having any observations on the proposed amendments to the said Byelaws can send the same in 
writing to the undersigned at the Exchange Plaza , C - 1, Block - G , Bandra -Kurla Complex , Bandra (East) , 
Mumbai 400 051within 15 days from the date of this publication in the Gazette . The observations received 
after the aforementioned date will not be considered when the draft amendments will be taken for 
consideration . 


It is proposed to amend Chapter IX ( i.e. Rights and Liabilities of Clearing Members and Constituents ) 
of NCL Byelaws (Capital Market segment) and NCL Byelaws ( Futures and Options segment) for insertion 
of the following clause as Byelaw 9 as under : 


Quote 


“ When a complaint has been lodged by a constituentwith the relevant authority against any clearing 
member that any clearingmember has failed to perform his dealings or for any other reason , such complaint 
shallbe taken up with the clearing member and upon unsuccessful resolution within such time as specified 
by SEBI, the complaint shall be placed before the Investor Grievance Redressal Committee or such other 
Committee as specified by SEBI for redressal of the grievance in accordance with such procedure as 
specified by SEBI from time to time. 


Provided Notwithstanding anything contained in this Rules, Bye -laws and Regulations, this Bye -Law 
is applicable to constituents who are allotted a Custodial participant code by Clearing Corporation and 
registered as constituents of clearing member and does not apply to trading members of the specified 
exchange who are registered as constituents of clearing members." 


Unquote 


For NSE Clearing Limited , 


R. JAYAKUMAR , 
Sr. Vice President and Company Secretary . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

डिसेंबर १२-१८, २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 


Sr. No. M -19108 


Notice 


TRENT LIMITED 


Regd Office : Bombay House , 24 , HomiModi Street,Mumbai 400 001. 


Notice is given hereby that the certificate (s ) for the undermentioned securities of the company have 
been lost/mislaid and the holders of the said securities have applied to the company to issue duplicates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation . 


Name of the holder 


Kind of securities/ face value 


No. of securities 


Distinctive No. 


S Visalakshi and 


Shares /Re. 1 


700 


6343531 to 6344230 


S Chandrasekar 


Place : Bangalore , 


Date : 7th December 2019 . 


S CHANDRASEKAR . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 
डिसेंबर १२-१८, २०१९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 

जिल्हा परिषद , रत्नागिरी 


क्रमांक रजिप / साप्रवि / वाप्रअ / ५२६८ / २०१ ९ 


वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१८-२०१९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२ ( ४ ) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम, १९ ६४ च्या नियम ९ अन्वये जिल्हा परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाची 
अधिसूचना देणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी, मी, रघुनाथ बामणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद, रत्नागिरी या ज्ञापनाद्वारे जिल्हा 
परिषद , रत्नागिरीचा सन २०१८-२०१९ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१ ९ मधील 
ठराव क्रमांक ३६३ ने स्वीकृत केल्याप्रमाणे प्रसिद्ध केल्याची अधिसूचना देत आहे. सदर अहवालाची प्रत जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
लेखा-३ शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासनाकडे अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


रघुनाथ बामणे, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी . 


१० 


उस्मानाबादजिल्हा 

परिषद 
, 
उस्मानाबाद क्रमांकजिपउ/अर्थ/संकलन/कावि/1186/2019 

वार्षिक 
लेखे2018-2019 उस्मानाबादजिल्हापरिषद,उस्मानाबादअंतर्गतसर्वयोजनांच्याजमेचावखर्चाचागोषवारा 


जमारक्कम 


खचे 


18,64,27,326 7,35,34,18,931 31,94,68,707 28,91,72,543 

(7,36,21,594) 8,07,48,65,913 


अ.क्र.खर्चवाजूविवरण 

महसुलीखच 1 

स्व-संपादितयोजनेवरझालेलाखर्च 2 

शासनहस्तांतरितयोजनेवरझालेलाखर्च 3 

अभिकरणयोजनेवरीलखर्च 4इतरजमेतूनझालेलाखर्च 


16,84,56,397 7,36,87,70,753 

29,32,42,912 12,84,56,138 


7,95,89,26,200 


1 


अ.क्र.जमाबाजुविवरण 

महसुलीजमा 1 

स्व-संपादितयोजनांपासूनउत्पन्न 2शासनहस्तांतरितयोजनेकरिताप्राप्तअनुदान 3 

अभिकरणयोजनेकरिताप्राप्तअनुदान 4इतरजमा(शासन) 5 

शासनासअखचितरक्कमेचापरतावा 

एकुणमहसुलीजमा व 

भांडवलीजमा 1 

स्व-संपादितयोजनापासूनउत्पन्न 2शासनहस्तांतरितयोजनेकरिताप्राप्तअनुदान 3 

अभिकरणयोजनेकरिताप्राप्तअनुदान 4 

इतरजमा(शासन) 5 

व्याजीकजे 6बिनव्याजीकर्ज(अस्थायीअर्थापायअग्रीम) 7अनामत 8तसलमात 

एकुणभांडवलीजमा वित्तप्रेषण एकुणजमा(अ+ब+क) आरंभीचीशिल्लक एकुणएकंदरआरंभीच्याशिल्लकसह 


21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


1,775 3,56,19,032 1,14,27,041 


2 


23,500 1,57,00,876 1,13,35,070 


3 


डिसेंबर १२-१८, २०१ ९ / अग्रहायण २१-२७, शके १ ९ ४१ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , 


31,725 


एकुणमहसुलीखर्च भांडवलीखर्च स्व-संपादितयोजनेवरझालेलाखर्च शासनहस्तांतरितयोजनेवरझालेलाखर्च अभिकरणयोजनेवरीलखर्च इतरजमेतूनझालेलाखर्च व्याजीकर्ज बिनव्याजीकर्ज(अस्थायीअर्थोपायअग्रीम) अनामत तसलमात एकुणभांडवलीखर्च वित्तप्रेषण एकुणखचे(अ+ब+क) अखेरचीशिल्लक एकुणएकदरअखेरच्याशिल्लकेसह 


5 


6 


6,88,11,144 

Z.08,989 11,65,99,706 


8 


3,10,45,824 

9,10,816 5,90,17,086 


क 


8,19,14,65,619 

2,42,25,76,259 10,61,40,41,878 


8,01,79,43,286 2,59,60,98,592 10,61,40,41,878 


उस्मानाबाद, 
दिनांक५डिसेंबर 
२०१९. 


डॉ 
. 
श्री 
. 
कोलते 
संजय 
, मुख्यकार्यकारीअधिकारी, 
जिल्हापरिषद 
,उस्मानाबाद. 


